४४ वी बुद्धीबळ ऑलपियाड स्पर्धा 
ज्योत कार्यक्रमासाठी समन्वय समिती 
गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-१७२२/प्र.क्र.८१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-२७ जून, २०२२. 


परिपत्रक 


४४ वी बुद्धीबळ ऑलपियाड स्पर्धा भारतात चेन्नई येथे दि. २८.०७.२०२२ ते १०.०८.२०२२ या 
कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. भारतात या स्पर्धेचे प्रथमच आयोजन करण्यात येत आहे. 
देशात यावर्षी स्वातंत्र्याचा ७५ वा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. बुद्धीबळ या खेळाची पहिली 
ज्योत भारतातुन सुरू होत आहे. स्वातंत्र्याचा ७५ वा अमृतमहोत्सवा निमित्त देशातील ७५ शहरामधून ही 
ज्योत फिरवली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ही ज्योत तीन शहहरामधून जाणार असून ही ज्योतीचे 
महाराष्ट्रामध्ये दि.०२.०७.२०२२ रोजी आगमन होणार आहे. यासाठी विविध विभाग आणि संस्था 
यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी खालीलप्रमाणे समन्वय समिती गटीत करण्यात येत आहे. 


ee | . | आयुक्त क्रोडा व युवक सेवा महाराष्ट्र राज्य पुणे अध्यक्ष 
२. | aca अँथोरिटी ऑफ इंडिया विभागीय संचालक मुंबई सदस्य 
३. | पोलीस आयुक्त मुंबई/पुणे/नागपूर/नवी मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
४. । पोलीस अधीक्षक(पुणे ग्रामीण) /रायगड यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
५. । आयुक्त मुंबई महानगर पालिका /पुणे महानगर पालिका/नागपूर | सदस्य 
पालिका यांचे प्रतिनिधी 
६. | विभागीय क्रोडा उपसंचालक पुणे/नागपूर/ मुंबई सदस्य 
७. महाराष्ट्र राज्य बुद्धीबळ संघटना यांचे प्रतिनिधी सदस्य सचिव 


सदर समन्वय समितीने या ज्योतीच्या प्रवासाच्या नियोजन व प्रवास यासाठी केंद्र शासन , राज्य 
शासन , विविध विभाग आणि संस्था याच्यामध्ये समन्वय साधून काम करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१७२२/प्र.क्र.८१/क्रीयुसे-२, 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१७५७४४९८२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

U N | L U YA KA NT EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d46 1 Sdaa9566ad8fa49d50637950208 
576d69ab9dba313a9, postalCode=400032, st=Maharash! 


shtra, 
H A NJ E serialNumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9DC8 
98D91E4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 


(सुनिल हंजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्यसचिव/प्रधान सचिव/ सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे /प्रधान सचिव/ सचिव 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. सभापती/उपसभापती महाराष्ट्र विधापरिषद यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मंत्री,क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय wer zag. 

८. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

१०.सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

११.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.विभागीय संचालक स्पोर्टस अँथोरिटी ऑफ इंडिया, मुंबई 

१३. पोलीस आयुक्त मुंबई/पुणे/नागपूर/नवी मुंबई 

१४. पोलीस अधीक्षक( पुणे ग्रामीण) /रायगड 
१५.आयुक्‍्त मुंबई महानगर पालिका /पुणे महानगर पालिका/नागपूर महानगर पालिका 
१६विभागीय क्रीडा उपसंचालक पुणे/नागपूर/ मुंबई 

१७.अध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य बुद्धीबळ संघटना 

१८.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


